वनसांख्यिक (गट-अ) (राजपत्रित) या संवर्गातुन 
मुख्य वनसांख्यिक (गट-अ) (राजपत्रित) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१८५/फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२१. 


पहा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-७ (१/प्रक्र.४१ (18-20)/ 
१२८/१९-२० नागपूर, दि.११/१२/२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाची अधिसुचना क्र एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.-१५६/कार्या-१२ 
दि.२८/०४/२०१५, दि.१५/०६/२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ ओ/१६-ब, 
दि.२९/१२/२०१७. 


शासन आदेठा :- 


वन विभागातील वनसांख्यिक (गट-अ) (राजपत्रित) या संवर्गातील श्री. राजेंद्र गणू आगाशे यांची मुख्य 
वनसांख्यिक (गट-अ) (राजपत्रित) या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरूपात पदोन्नतीने पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव मंजूर ।पदोन्नतीचा पदोन्नतीने प्रस्तावित शेरा 
क्र महसूली । प्रवर्ग पदस्थापना 
संवर्ग 
१ २ ३. | ४ षु g 
। श्री.राजेंद्र गणू । नागपूर खुला | मुख्य वनसांख्यिक (गट-अ), | रिक्‍त पदावर 
आगाठो प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीने रिक्‍त झाळेल्या पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीबाबतचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१८५/फ-८ 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याला खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ/ तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती 
देण्यात येत आहे :- 


अ पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाजेष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग / १६ - ब यांनी दि.२९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सुचनांनूसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


बौ सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्याला नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


क) सदर अधिकाऱ्याला देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


ड) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद तसेच मा.उच्च 
न्यायालय/ मा.सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी वन सांख्यिकी गट- अ अथवा मुख्य वन सांख्यिकी गट- 
अया संवर्गातून जेष्ठतेबाबत काही दावे / याचिका दाखल केले असल्यास, सदर प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 


४. सदर पदोन्नत अधिकार्‍याला कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर 
विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे 
गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद 
तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच सदर अधिकाऱ्याने पदोन्नती 
नाकारल्यास आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मुख्य वनसांख्यिक (गट-अ) पदाचा १२/२४ वर्षाचा लाभ दिला 
असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा. 


५. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने मुख्य वनसांख्यिक (गट-अ) या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर 
वेतन निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियमावळी १९८१ मधीळ नियम क्र.११ (१ (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन 
करण्यात यावी. 


६. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्‍ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१८५/फ-८ 


अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन 
नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास 
anil.dhas@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४२८१२२४०७४४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ ढ ढ 
harashtra, ou=Revenue And 
le=400032, st=Maharashtra, 

7191099434d443603426329c81b1b2 
ट्ट, 

serialNumber=f85f1c64c05886c8d5 14e40d54d27ff3a80ffd90 

h a S 7a05433b1c412b7f7ffa0afd, cn=Anil Niwrutti Dhas 
Date: 2021.04.28 12:33:32 +05'30' 
Heys व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र २,नागपूर 
७. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
८. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
९. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत 
११.निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


